राजा दिनकर केळकर वस्तुसंग्रहालय, पुणे यांच्या 
वार्षिक व्यवस्थापन अनुदानात वाढ करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रादिके - २०१२ / प्र.क्र.१२३/ सां.का.१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०१९. 


वाचा : १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक : रादिके - २००९/प्र.क्र.३३१/ 
सां.का.१, दि.२३.०५.२०११. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : पूरक-२०१३/प्र.क्र.३९६/शिकाना, दि.२९.१२.२०१३. 
3) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग पत्र क्रमांक : पूरक-१८१३/प्र.क्र.७०/अर्थसं, 
दि.३०.१२.२०१३. 
४) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक : रादिके - २०१२/प्र.क्र.१२३/ 
सां.का.१, दि.१३.०१.२०१४. 
शासन निर्णय : 
राजा दिनकर केळकर वस्तुसंग्रहालय, पुणे यांना संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय दि.१३.०१.२०१४ 
अन्वये सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षापासून रूपये ५५.०० लाख इतके वार्षिक अनुदान मंजूर व वितरीत 
करण्यात येत आहे. दरम्यानच्या कालावधीत वाढलेली महागाई लक्षात घेता सदर वार्षिक अनुदान सन २०१९- 
२० या अर्थसंकल्पीय वर्षापासून रुपये ६०.०० लाख (रुपये साठ लाख फक्त) एवढे मंजूर करण्यास शासन 
मान्यता देत आहे. 


2. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. झेडडी - 2, “2204 कला व संस्कृती, (00) १०७, वस्तू संग्रहालय, 
अशासकीय संस्थांना सहाय्य (०२) (०६) राजा केळकर वस्तुसंग्रहालय,पुणे (२२०५ १८८४), ३१, सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर ares निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२५९/२०१८/व्यय-१५, दि.०९.१०.२०१८ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०११८१६३०४४००२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Shailesh a Pe scan seat 


ICode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=2f28af075ed91b64d12528e9ab00bb144f43fcf33c23ccf14c8 
20b969f8ca273, 


Numb: 90555ec4a073187eb44ee0b 1aa93e5c855afff34eedb 
ukaram JadhaQe काळ 


De 2019.01.18 17:36:12 +05'30' 


(शैलेश तु. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रादिके - 2092 / प्र.क्र.१२३ / सां.का.१, 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ मुंबई, महाराष्ट्र. 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १ मुंबई, महाराष्ट्र. 

४. संचालक, राजा दिनकर केळकर वस्तुसंग्रहालय, पुणे 

५. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

. वित्त विभाग - व्यय - १५ व अर्थसं - ११, मंत्रालय, मुंबई. 

. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती - सां.का.१ 


ron SG O&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


